राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी/अंमलदार 
यांना घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्जव्यवस्था 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-०९२२/प्र.क्र.१९६/आस्था-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- १) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. बियुडी-०११७/ प्र.क्र.२/आस्था-१, दि.१०.०४.२०१७. 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. बियुडी-०४२२/ प्र.क्र.७४/आस्था-१, दि.०७.०६.२०२२. 

प्रस्तावना:- 

राज्यातील पोळीस दलातील अधिकारी/अंमलदार यांना घरबांधणी अग्निमाकरीता बँकांकडून 
कर्ज घेऊन घरबांधणी अग्रिम योजना, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
यांच्यामार्फत राबविण्याबाबत शासन निर्णय दि.१०.०४.२०१७ अन्वये मंजूर करण्यात आली आहे. 
त्याप्रमाणे राज्यातील विविध पोलीस घटक कार्यालयातील ५०१७ पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांना मे- 
२०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात आलेले आहे. तदृनंतर सदर योजना खंडीत करुन 
आगामी काळात इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलीसांना शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रिम योजना 
दिनांक ०७.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली. 

तथापि, घरबांधणी अग्निमासाठी सन २०२३-२४ पर्यंत अपेक्षित सुमारे Ryo अर्जांसाठी किमान 
रु.२०१२ कोटींची गरज भासणार असून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात शासनाकडून एकरकमी किंवा दोन 
वर्षात तेवढी मोठी तरतूद होणे संभवत नाही. यास्तव दि. १०.४.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार पोलीस 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत बँक / वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारणी करुन प्रलंबित अर्ज, 
नव्याने प्राप्त झालेले अर्ज व भविष्यात येणारे अर्ज विचारात घेता पोलीस अधिकारी / अंमलदार यांना 
घरबांधणी अग्रिम योजनेचा लाभ देणे योग्य होईल. ही बाब विचारात घेऊन बँक /वित्तीय संस्थामार्फत 
कर्जव्यवस्था करण्यासाठी दिनांक ०७.०६.२०२२ रोजीचा शासन निर्णयानुसार राज्यातील पोलिस 
दलातील अधिकारी/अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणे शासकीय घरबांधणी अग्निम योजनेअंतर्गत शासनाकडून 
अग्निम देण्यासंदर्भातील निर्णय मागे घेऊन राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी/अंमलदार यांना 
घरबांधणी अग्निमाकरीता बँकांकडून कर्ज घेऊन, घरबांधणी अग्निम योजना, महाराष्ट्र राज्य पोलिस 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्यामार्फत राबविण्याबाबतचा शासन निर्णय दि.१०.०४.२०१७ अन्वये 
लागू केलेली अभ्निम योजना पुन्हा सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी/अंमळदार यांना घरबांधणी अग्निमाकरीता बँकांकडून 
कर्ज घेऊन, कर्जव्यवस्था करण्याबाबत, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
यांच्यामार्फत राबविण्याचा शासन निर्णय दि.१०.०४.२०१७ अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, 
सदर योजना खंडीत करुन पूर्वीप्रमाणे (शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रिम योजना (HBA) मुख्य 
लेखाशिर्ष ७६१० अंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने निर्गमित केलेला दिनांक ०७.०६.२०२२ 
रोजीचा शासन निर्णय मागे घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

तसेच राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी/अंमळदार यांना घरबांधणीसाठी बँकामार्फत 
कर्जव्यवस्था करण्याबाबत दि.१०.०४.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुरु केलेली योजना पुन्हा सुरु 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-०९२२/प्र.क्र.१९६/आस्था-१ 


सदर योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांना नोडल एजन्सी 
म्हणून नेमण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर योजनेच्या अनुषंगाने शासनाकडून द्यावयाच्या व्याजाच्या फरकाच्या रकमेस मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

त्याचप्रमाणे सदर योजनेची योग्य रितीने अंमलबजावणी होण्यासाठी, अंमलबजावणीमध्ये 
सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि कार्यप्रणाली ठरविण्यासाठी सर्व संबंधित Stake Holders (हितसंबंधी) यांच्या 
प्रतिनिधींची समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 

सदरचा झासन निर्णय दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या 
निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१४१८३०१६४१२९ असा आहे. हा AAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramesh ह 
he Sbbd, 
M [ [ | [ M n | seriaINumber=2a544f0721 1ac905895e246b96 1bc998 1c480a9137 
2bb58ae26124a46f104c47, cn=Rames| sh Murarirao: Manale 
Date: 


2022.10.14 18:35:51 +05'30' 


(रमेश AATS ) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई. 
) सर्व पोलीस घटक प्रमुख 
) व्यवस्थापकीय संचालक, सर्व राष्ट्रीयकृत व वाणिज्जिक बँका. 
९) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - एक, मुंबई. 
११) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र -एक, मुंबई. 
१२) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र -दोन, नागपूर. 
१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -दोन, नागपूर. 
१४) मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 
) 


N SGM fT 0०८ ww AN 


१६) मा.राज्यमंत्री (गृह), AEX /ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
१७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-०९२२/प्र.क्र.१९६/आस्था-१ 


१९) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
२०) प्रधान सचिव (वित्त),वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई . 

२१) प्रधान सचिव (गृह), गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

२२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) निवड नस्ती (आस्था-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


